महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा)गट-अ मधील 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर पदोन्नती बाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक : निसूची ३६१९ /प्र.क्र ८१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : शा.शि. व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. निसुची ३६१९ /प्र.क्र ८१/प्रशा-२, 
दिनांक ०७.०८.२०२० 


शासन शुध्दीपत्र: 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा)गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर 
पदोन्नती ने पदस्थापना देण्यात आली आहे. शासन निर्णया मध्ये अ.क्र.र समोर रकाना ७ 
(पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना) येथे “शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) जिल्हा परीषद 
चंद्रपूर” ऐवजी “शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परीषद चंद्रपूर” वाचावे. 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२००८१०१२१५४८९५२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VAY SHELAR 
EEPAK 8 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8f6F1 fdcd 
b2469570c78dabb9acf4b Tel 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


NO 
DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI NA, OVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, DEEPAK VAY SHELAR 
2020.08.10 12:26:18 +05' 


(दीपक ato) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 


सर्व शिक्षण संचालक 
संबंधीत विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः निसूची ३६१९ /प्र.क्र ८१/प्रशा-२ 


प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 


२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


